lated विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील 
उप आयुक्त (गट-अ) सहायक आयुक्त (गट-अ) 
आणि कौशल्य रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन 
अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील पदे पदोन्नतीने 
भरण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची स्थापना 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
Hed रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसई-२०२१/प्र.क्र.१५०/प्रशा.२ (रोजगार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मे, २०२३ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१८/ 
प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२, दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
2) कौडुल्य विकास, रोजगार उद्योजकता विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक : इएसई-२०२१/प्र.क्र.१५०/प्रशा.२ (रोजगार),दिनांक ४ ऑक्टोबर,२०२१ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्रमांक १ मध्ये राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरीता अनुसरावयाची 
कार्यवाहीबाबतची एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर नियमातील तरतुदी विचारात 
घेता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील उप आयुक्‍त (गट-अ), सहायक आयुक्‍त (गट-अ) आणि 
कौशल्य रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी विभागीय 
पदोन्नती समितीची पुनर्रचना करण्यात आहे. 


शि अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव अध्यक्ष 
okey रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 

२ आयुक्‍त, सदस्य 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, 
कोकण भवन, नवीमुंबई 

३ सह सचिव / उप सचिव (प्रशा.२) सदस्य 
कौठऱल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 

४ | उपसचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी सदस्य 
(मागासवर्गीय प्रतिनिधी ) 

okey रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 

4 अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (प्रशा.२) सदस्य सचिव 
कौडाल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसई-२०२१/प्र.क्र.१५०/प्रशा.२ (रोजगार) 


२. तसेच आयुक्त, कौडल्य विकास रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांच्या अखत्यारितील 
अधिपत्याखाळील गट-क मधून गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याकरीता 
खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नतीचे समितीचे पुर्नगठण करण्यात येत आहे. 

| आयुक्‍त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता अध्यक्ष 
आयुक्तालय, नवीमुंबई 
२ सह सचिव / उप सचिव (प्रशा.२) सदस्य 
कौडल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्रालय, 
मुंबई 

३ उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी सदस्य 
गट-आअ/गट-ब राजपत्रित 
(मागासवर्गीय प्रतिनिधी) 

8 | उप आयुक्त , Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता | सदस्य सचिव 
आयुक्तालय नवीमुंबई 


२. उपरोक्त दोन्ही समित्यामध्ये नमुद केलेल्या पदनामापैकी मागासवर्गीय प्रतिनिधी विभागात उपलब्ध 
नसल्यास समितीच्या अध्यक्ष यांच्या सहमतीने एका अधिकाऱ्याचा निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात यावा. 
३. सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी पदोन्नती देण्याच्या संदर्भात निर्गमित केलेल्या आदेशातील तरतुदी 
तसेच संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदी सेवा प्रवेश नियम, अधिकारी /कर्मचारी यांची अद्ययावत 
सेवाज्येष्ठता यादी, अद्यायावत गोपनीय अहवाल विहीत प्रमाणित केलेली बिंदू नामावली इत्यादी बाबी विचारात 
घेवुन विभागीय पदोन्नती समितीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०५२४११४३३७३९०३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRABHAKAR A 

SANKHE 


ned by PRABHAKAR A SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
मा.मंत्री (कौशल्य,रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता) यांचे खाजगी सचिव 
मा.प्रधान सचिव, कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्त, कौडाल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, कोकण भवन, नवीमुंबई 
सर्व उप आयुक्‍त, कौशल्य रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
सह सचिव /उप सचिव, कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
उप सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई ३२. 
अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, (प्रशा.२ रोजगार) कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
९) उप आयुक्त, सर्व विभागीय मुख्यालये (कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता आयुक्‍तालयामार्फत) 
१०) निवडनस्ती (प्रशा.२./रोजगार). 


-O 


२ 
2 


oc x 
A“ 
werovrcreie TP LD DS 


& 
9 
८ 


na 


पृष्ठ २ पैकी २ 


